राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) 
या योजनेअंतर्गत Val संचालनालयास 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: रूसायो - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २१ नोहेंबर, २०१९. 


वाचा :- 

(१ शासन परिपत्रक वित्त विभाग, अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ८ जुले, २०१९ 

(२) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र HF .No.2¥-3/2098-U.Policy 
(MHEQSAC-Gen,SC,ST), दि. १५/०७/२०१९. 

(३) राज्य प्रकल्प सहसंचालक (प्र), राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान (रुसा), मुंबई यांचे पत्र क्र. 
राप्रसं/रुसा/२०१९-२०/३५८, दि. २५/०७/२०१९. 

(४) उपसंचालक (वित्त), राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान (रुस), मुंबई यांचे पत्र 
क्र.राप्रस/रुसा/२०१९-२०/४९३, दि.३०.०९.२०१९ 

(4) उपसंचालक (वित्त), राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान (रुस), मुंबई यांचे पत्र 
क्र.राप्रस/रुसा/२०१९-२०/५२५, दि.१४.१०.२०१९ 


प्रस्तावना :- 
राज्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचे सबळीकरण करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या सर्व 

शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाच्या यडास्वीतेमुळे उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता 
व पाया यांचे सबळीकरण करण्यासाठी एकछत्री योजना, अभियान स्वरुपात राबविण्याकरिता 
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) ही योजना, १२ व्या व १३ व्या पंचवार्षिक 
योजनांमध्ये राबविण्याचे ठरविले आहे. महाराष्ट्र राज्यात उच्च शिक्षणात गुणवत्ता, सर्वदूर संधी, 
समानता यासाठी केंद्र शासनाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाच्या 
अंमलबजावणीबाबत दि.२१.०४.२०१५ रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आलेला 
आहे. 

राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ही योजना राज्यात प्रभावीपणे 
राबविण्यासाठी राज्य प्रकल्प संचालनालयाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या योजने 
अंतर्गत अकृषी विद्यापीठे व शासकीय संस्था यांना अनुदान वितरीत करण्याचे केंद्र व राज्याचे 
प्रमाण ६०:४० असे ठरविण्यात आलेले आहे. 

राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी केंद्र शासनाकडून संदर्भीय क्र.२ येथील 
दि.१५.०७.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये Enhancing Quality and Excellecnce in Selected 
Autonomous Colleges या घटकांतर्गत १४ स्वायत्त महाविद्यालयांना रुसा 2.0 अंतर्गत पहिळा 
हप्त्यापोटी केंद्र हिस्सा (६०%) रु. २१,००,००,०००/-इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. 
केंद्र हिछ्याच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा (४०%) रु.१४,००,००,०००/- असा एकूण 
रु.३५,००,००,०००/- (रुपये पस्तीस कोटी फक्‍त) इतका निधी राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३, 


उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा), मुंबई यांना उपलब्ध करुन वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाअंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली 


यांनी खालील तक्त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे Enhancing Quality and Excellecnce in 
Selected Autonomous Colleges या घटकांतर्गत केंद्र हिस्सा (६०%) रु. २१,००,००,०००/- 
च्या प्रमाणात राज्य हिस्सा (४०%) रु. १४,००,००,०००/- असा एकूण रु. ३५,००,००,०००/- 
(रुपये पस्तीस कोटी फक्त) इतका निधी राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 
अभियान (रुसा), मुंबई यांना उपलब्ध करुन वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
अ. | महाविद्यालयाचे नाव केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
क्र. (६०%) (४०%) 
a कर्मवीर भाऊराव पाटील 
१,५०,००,०००/- | १,००,००,०००/- २,५०,००,०००/- 
महाविद्यालय, वाशी 
२ SL. भानुबेन महेंद्र नानावटी 
गृह विज्ञान शास्त्र १,५०,००,०००/- | १,००,००,०००/- २,५०,००,०००/- 
महाविद्यालय, मुंबई 
3 गुरुनानक खालसा कला, 
विज्ञान व वाणिज्य १,५०,००,०००/- | १,००,००,०००/- २,५०,००,०००/- 
महाविद्यालय, मुंबई 
४ | DY DMT SIX कला, 
विज्ञान व वाणिज्य १,५०,००,०००/- | १,००,००,०००/- २,५०,००,०००/- 
महाविद्यालय, पनवेल 
५ | Sao जीवनदास शिक्षण 
मुंबई १,५०,००,०००/- | १,००,००,०००/- २,५०,००,०००/- 
महाविद्यालय, मुंबई 
६ ।छत्रपती शिवाजी 
१,५०,००,०००/- | १,००,००,०००/- २,५०,००,०००/- 
महाविद्यालय, सातारा 
\9 सर परशुरामभाऊ 
१,५०,००,०००/- | १,००,००,०००/- २,५०,००,०००/- 
महाविद्यालय, पुणे 
८ तुळजाराम चतुरचंद कला, 
विज्ञान व वाणिज्य 
१,५०,००,०००/- | १,००,००,०००/- २,५०,००,०००/- 
महाविद्यालय, बारामती 
g सदगुरु गाडगे महाराज 
महाविद्यालय, कराड १,५०,००,०००/- | १,००,००,०००/- २,५०,००,०००/- 
ह ० कर्मवीर भाऊराव पाटील 
महाविद्यालय, पंढरपूर १,५०,००,०००/- | १,००,००,०००/- २,५०,००,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः WA - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३, 


| १ |सरसितारामव 
श्रीम.शांताबाई पाटकर 
कला व विज्ञान 
महाविद्यालय आणि १,५०,००,०००/- | १,००,००,०००/- २,५०,००,०००/- 
व्ही.पी.वरदे वाणिज्य व 
अर्थशास्त्र महाविद्यालय, 
मुंबई 


१२ ।आर.ए. पोदार वाणिज्य व 
अर्थशास्त्र महाविद्यालय, १,५०,००,०००/- | १,००,००,०००/- २,५०,००,०००/- 
मुंबई 


१३ ।निर्मला निकेतन सामाजिक 
कार्य महाविद्यालय, मुंबई 


१,५०,००,०००/- | १,००,००,०००/- २,५०,००,०००/- 


१४ ।प्रताप महाविद्यालय, 


१,५०,००,०००/- | १,००,००,०००/- २,५०,००,०००/- 
अमळनेर, जळगाव 


एकूण रुपये २१,००,००,०००/- | १४,००,००,०००/- | ३५,००,००,०००/- 


२. या संदर्भात झालेला खर्च सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्याच्या अटीच्या 
अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. वरील अनुदानाची सर्व कागदपत्रे व हिशोब 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ किंवा प्रकरणपरत्वे महाळलेखापाल-२ नागपूर यांनी सदर 
कामाकरीता प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांना तपासण्याचे अधिकार असून, त्यांनी मागणी 
केल्यास, सर्व कागदपत्रे त्यांच्याकडे तपासणी करीता राज्य प्रकल्प संचालनालयाने सादर केली 
पाहिजेत. 


३. राज्य प्रकल्प संचालनालयास केंद्र शासनाने ज्या प्रयोजनार्थ निधी मंजूर केलेला आहे 
त्या निधीचा वापर त्याच प्रयोजनासाठी करावा. खरेदी व बांधकामाची मान्यता विद्यापीठ/ 
महाविद्यालयाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत घेण्यात यावी. 


४. तसेचउद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. ०१/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयातील 
तरतूदी व त्या सोबतच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तसेच तद्नंतर वेळोवेळी देण्यात आलेल्या 
सूचनांनुसार सदरची खरेदी प्रक्रिया विद्यापीठांनी त्यांच्या स्तरावर पार पाडावी व विहित 
कालावधीमध्ये सदरचा खर्च पूर्णपणे करण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात यावी आणि त्याबाबतचे 
विनियोग प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) शासनास विहित वेळेत सादर करण्यात यावे. 


५. सद्य:स्थितीत राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प 
संचालक, रुसा यांना व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प सहसंचालक, रुसा 
यांना घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही नियंत्रक अधिकारी व 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी करावी. 


६. राज्य हिछ्यावरील खर्च "मागणी क्रमांक - डब्ल्यू-२, प्रधानशीर्ष- २२०२- सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०३- विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, - (०७) (०२) राष्ट्रीय 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३, 


उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत अशासकीय संस्थांना सहाय्यक अनुदान (vo टक्के राज्य 
हिस्सा) (२२०२ आय २७२), ३१ सहाय्यक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली व केंद्र हिळऊ्यावरील 
खर्च "मागणी क्रमांक - डब्ल्यू-२, प्रधानशीर्ष- २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०३- विद्यापीठीय 
व उच्च शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, - (०७ (०१) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 
अभियानांतर्गत अशासकीय संस्थांना सहाय्यक अनुदान (६० टक्‍के केंद्र हिस्सा) (२२०२ आय 
२६३), ३१ सहाय्यक अनुदाने” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० मधील मंजूर तरतुदीतून 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


७. सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.०८ जुले, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात सदर 
परिपत्रकासोबतच्या परिच्छेद ७ मधील व सोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र. ९ येथील अटी व 
शर्तीची पूर्तता करण्यात आली आहे. तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २७०/ 
अर्थोपाय, दि. २९ जुले, २०१९ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९११२११४५३१४९००८ 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Satish Jagdeorao करण tr outer 
Tidke Stace Fevers "क या 
caferar तिडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


‘Higher And Technical 


Wa: 

१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२) प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे 

७) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८) नियोजन विभाग (कार्यासन १४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/कार्यासन अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

qo) मा. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
११) उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१२) कार्यासन अधिकारी (साशि १), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती (विशि-३) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


